नियोजन विभागाच्या आस्थापनेवर 
शिपाई (गट-ड) संवर्गातील काल्पनिक 
पदे निर्माण करुन ती बाह्ययंत्रणेद्वारे 
भरण्यास मान्यता देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७१९/प्र.क्र.४००/१४२१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २७ मे, २०१९ 


वाचा - 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः पदनि-२०१३/प्र.क्र.११२/१३/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक-०२.१२.२०१३ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.२९/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक-०२.०८.२०१६ 


प्रस्तावना :- 

नियोजन विभागाच्या आस्थापनेवरील शिपाई (गट ड) संवर्गातील रिक्‍त १३ पदे आणि नजिकच्या 
काळात Rat होणारी २ पदे salt एकूण १५ पदे, नियमित नियुक्‍तीने भरण्यात येईपर्यंत, काल्पनिक 
पदनिर्मिती करुन बाह्ययंत्रणेद्वारे सदर पदे भरण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग आणि सचिव (व्यय) वित्त विभाग यांच्या वित्त 
विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ९ जून २०१७ अन्वये गठीत उप समितीने दिनांक ५ मार्च,२०१९ रोजी 
नियोजन विभागाच्या आस्थापनेवरील शिपाई (गट ड) संवर्गातील रिक्‍त असलेल्या ११ पदांपैकी ७ पदे 
काल्पनिक पदे म्हणून निर्माण करण्यास व बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यास मंजूरी fest आहे. सदर मंजूरी 
विचारात घेऊन नियोजन विभागाच्या आस्थापनेवर शिपाई (गट-ड) संवर्गात ७ काल्पनिक पदे निर्माण 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष कार्यासनाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.४६०/२०१८ च्या अनुषंगाने पृष्ठांकन क्र. पदनि-२०१९/प्र.क्र.२२/आपुक, दिनांक ८ मार्च, २०१९ सोबत 
प्राप्त झाळेल्या उपसमितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७१९/प्र.क्र.४००/१४२१ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२८१४११०३७६१६ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


qo. 
११. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRADNYA MAHALE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=31c8683f52ccbefd97bce49983c4151d2caflc185c65 
7ea855ac85f31e5f681e, postalCode=400032, 
PRADNYA MAHALE ९ 
serialNumber=f0b9244e8f45f12e0a399cd036d6d3767c67¢83 
499513e5047b7469a24cdfb2, ou=PLANNING DEPT, 


o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=PRADNYA MAHALE 
Date: 2019.05.28 14:14:25 +05'30' 


(प्र.सं.महाले ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 


महालेखापाल, स्थानिक निधी, लेखा संचालनालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी, (आ.पु.क. / व्यय-८), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, (१४२२/१४२३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती / १४२१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


